आस्थापना - कोकण विभाग 

एकूण १३१५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२४ 
ते दिनांक २८/०२/२०२५ या कालावधीपर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२०२४/प्र.क्र.३५/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर,२०२४ 


संदर्भ :- 
१) महसूल व वन विभाग ,शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-१००२/प्र.क्र. ६६(भाग-२)/ई-८, 
दि.२०/०३/२००६. 
२) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र. प्राफेब-२०१०/प्र.क्र.२६/पुनर्बांधणी-३/म-१०, 
दि.३०/०७/२०१३. 
३) महसूल व वन विभाग STA निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. ३४/ई-८,दि. १३/०४/२०१७. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दिपत्रक, दि.०६/०९/२०२३. 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५२/ई-८,दि.२०/०९/२०२३ 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०२४ 
७) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र. ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.३५/ई-८,दि.१५/०३/२०२४. 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दिनांक २१/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन विभागीय आयुक्‍त 
कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तसेच जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय 
कार्यालयातील आकृतीबंधातील एकूण १३१५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२४ ते दिनांक 
३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १५/०३/२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभाग,शासन निर्णय,दिनांक ०६/०९/२०२४ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२४ ते दिनांक २८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन कोकण 
विभागातील विभागीय आयुक्‍त व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 


आकृतीबंधातील 9394 अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील तसेच जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, 
तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील संदर्भाधीन क्र.०३ येथील 
दिनांक १३/०४/२०१७ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या २० विवरणपत्रामधील एकूण १३१५ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२४ ते दिनांक २८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, दिनांक ०६/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र.०3 येथील शासन निर्णयासोबतच्या 
संबंधित विवरणपत्रातील रकाना- क्र.०५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ 
साठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०६/०९/२०२४ च्या शासन निर्णयात दरम्यानच्या 
काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकरणी उचित 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क.,दिनांक 
०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२७१६४०५०२११९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL SHRIDHARRAO 
KOTHEKAR 


(सुनिल कोठेकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

२. जिल्हाधिकारी, मुंबई Wer मुंबई उपनगर /ठाणे / पालघर/ रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग. 
३. अपर जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/ मंडळ अधिकारी (संबंधित 

जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत ) 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


५. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. अपर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पालघर/ रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग. 

१०.सह सचिव/उप सचिव, कार्यासन व्यय-९/आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.उप सचिव, (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


